RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक ६५ ] 


मंगळवार , ऑक्टोबर १३, २०१५ / आश्विन २१, शके १९३७ 


किंमत : रुपये २६. ०० 


असाधारण क्रमांक १०४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 


नगरविकास विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , 
४ था माळा, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

क्रमांक एमयुएम. २०१२/ प्र. क्र . २०४ / नवि-१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ 
( १९६५ चा महा. चाळीस ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ( ६ ) च्या उपकलम ( १ ) 
( अ) या अन्वये काढण्यात आलेली व महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण, भाग एक - अ, औरंगाबाद विभाग, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१३ रोजी 
प्रसिद्ध झालेली शासकीय उद्घोषणा नगरविकास विभाग, क्रमांक एमयुएम. २०१२ / प्र.क्र . २०४ / नवि -१७, दिनांक १३ नोव्हेंबर , २०१३ याद्वारे महाराष्ट्र 
शासनाने नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर नगरपरिषदेच्या क्षेत्राच्या हद्दीत यासोबत अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली क्षेत्रे समाविष्ट करण्याचा 
आपला इरादा जाहीर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेमध्ये नमूद केलेल्या कालावधीत जिल्हाधिकारी, नांदेड यांच्याकडे कोणत्याही हरकती व सूचना प्राप्त 
झालेल्या नाहीत ; 


आणि ज्याअर्थी, भारतीय संविधानातील २४३ क्यू मधील अनुच्छेद ( २) मध्ये केलेल्या बाबीस अनुसरून नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर 
नगरपरिषदेची हद्दीमध्ये अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद क्षेत्राचा समावेश करून हद्दवाढ करणे शासनाला इष्ट वाटते . 

आणि त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम (६ ) च्या पोट - कलम (१) च्या खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या व त्या प्रित्यर्थ 
असलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये बदल करून त्यात अनुसूची 
“ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली क्षेत्रे समाविष्ट करता यावीत म्हणून त्यामध्ये फेरफार करीत आहे आणि अशा रीतीने फेरफार केलेल्या नगरपालिका 
क्षेत्राच्या सुधारित सीमा या सोबत जोडलेल्या अनुसूची “ ब ” मध्ये दर्शविल्यानुसार असतील असे जाहीर करीत आहे . 


भाग एक - अ - ( म . उ. वि . ) - १०४- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर १३, २०१५ / आश्विन २१ , शके १९३७ 


अनुसूची “ अ " 


देगलूर, जिल्हा नांदेड नगरपरिषदेच्या हद्दीत समाविष्ट करावयाच्या क्षेत्राचे वर्णन : 
नगरपरिषद देगलूरच्या मूळ हद्दीत समाविष्ट असलेले गट नंबर वगळता मौजे देगलूर या गावाच्या महसुली क्षेत्रातील उर्वरित सर्व गट नंबर्स . 


अनुसूची “ ब ” 
उत्तर : मौ . टाकळी, देगांव ( खुर्द ) व हावरगा या गावाची शीव. 
पूर्व : मौ. टगी , शंकरगा, मिर्हापूर, पिंपळगांव व हेडकेरूर या गावाची शीव. 
दक्षिण : मौ. केरूर जहागीरची शीव . 
पश्चिम : मौ . देगांव मक्ता, मलकापूर या गावाची शीव . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज. ना . पाटील , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर १३, २०१५ / आश्विन २१, शके १९३७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , 4th Floor, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 12th October 2015 


Email ID -uddso17 @ gmail. com 

NOTIFICATION 


Ann 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 

No. MUM . 2012 / C . R . 204 /UD - 17 . — Whereas , by the Government Proclamation Urban 
Development Department No. MUM - 2012 /CR - 204 /UD - 17, dated the 13th November 2013 published 
in the Maharashtra Government Gazette, Extraordinary , Part- IA , Aurangabad Division , dated 
the 13th November , 2013 , the Government of Maharashtra had announced its intention to issue a 
notification in exercise of the powers conferred by the clause (a ) of sub -section ( 1) of section 6 of 
the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships , Act, 1965 
(Mah . XL of 1965 ), with a view to alter the limits of the Degloor Municipal Council in the District 
Nanded , so as to include therein the local areas specified in scheduled “ A ” appended to the said 
Proclamation ; 

And Whereas, no objections and suggestion have been received pursuant to the said 
Proclamation within the period prescribed therein by the Collector of Nanded District ; 

And Whereas , having regard to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243 - Q of 
Constitution of India , Government of Maharashtra considers it expedient to alter the Limit of the 
Degloor Municipal Council in Nanded District , so as to include therein the areas specified in the 
Schedule “ A ” hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 1) of section 
6 of the said Act and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra 
hereby alters the limits of the Municipal area of the Degloor Municipal Council, District Nanded 
so as to include therein the areas specified in Schedule “ A ” appended hereto . The revised 
boundaries of the Degloor Municipal Council after inclusion of the areas specified in 
Schedule “ A ” shall be such as specified in Schedule “ B ” appended hereto . 

Schedule " A ” . 
The description of the area to be included in the limits of Municipal Area of the Degloor 
Municipal Council. 

All gat numbers of mouja Degloor village excluding the gat numbers which are included in 
the original limit of Degloor Municipal Council. 

Schedule “ B ” 
Revised boundaries of the Municipal area of the Degloor Municipal Council after the inclusion 
of the area specified in Schedule “ A ” . 

North :– Village boundaries of Mouja Takali, Degaon (kh ) and Hawrga . 
East :- Village boundaries of Mouja Tagi, Shankarga , Mirzapur Pimpalgaon and Headkerur. 
South :- Village boundaries of Mouja Kerur Jahagir . 
West :- Village boundaries of Mouja Degaon Makta , Malkapur. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J. N . PATIL , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


